Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 17th Sept. 2015 . 


CRIMIRE 


T 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक २६ ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १० -१६ , २०१५ / भाद्रपद १९ -२५ , शके १९३७ [ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये ८.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १३५ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ३ सप्टेंबर , २०१५ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम ,१९६६ . 


क्रमांक टीपीएस-२८०७- ८८७-प्र .क्र .२१३ -२००७ - नवि -३० - २०१५ . 

ज्याअर्थी, अमरावती शहराची सुधारीत विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा. ३७ वा ) व ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम असे संबोधिले आहे ) चे कलम ३१ अन्वये , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस - २८९१ - ११८०- प्र. क्र .९०- ९२- बी - नवि -९३ , 
दिनांक ४ डिसेंबर , १९९२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी , १९९३ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधिले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये मौजे शेगाव , स .नं . ४९/ १ मधील ०. ३४ हे . आर व मौजे रहाटगांव स .नं . २०३/ १ मधील ०.८१ हे . आर . 
स.नं . २०३/ २ मधील १.४३ हे , आर, स.नं . २०४/ २अ मधील १. ४४ हे . आर , स .नं . २०४ / २ब ( पैकी ) ०. ३२ हे . आर , स.नं . २०५/ १ मधील स.नं . ३.२४ हे. आर . 
व स .नं . २०५/ १अ मधील ३.१३ हे . आर क्षेत्र याप्रमाणे मौ . रहाटगांव येथील एकूण क्षेत्र १० .७१ हे . आर ( यापुढे ज्यास “ उक्त जमीन " असे संबोधले आहे ) 
कृषी विभागात समाविष्ट आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरुन उक्त विकास योजनेतील 
उक्त जमिन ना -विकास क्षेत्रातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे ) 
शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेल्या आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त फेरबदल काही 
अटींवर मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन काही अटींवर मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ४ डिसेंबर , १९९२ ची अधिसूचना सुधारीत 
करण्यात येत आहे : 


विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 


अ- एक- अ- १ ( १६२९). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १०-१६ , २०१५ / भाद्रपद १९-२५ , शके १९३७ 


नोंद 


“ सुधारीत विकास योजना अमरावती मधील मौजे शेगाव , स . न . ४९ / १ मधील ० .३४ हे. आर . व मौजे रहाटगांव स . न . २०३/ १ मधील ० .८१ हे . आर , 
स . न . २०३/ २ मधील १ .४३ हे . आर , स . नं . २०४/ २अ मधील १.४४ हे . आर, स . नं . २०४/ २ब ( पैकी ) ० .३२ आर , स . न . २०५/ १ मधील ३.२४ हे . आर व 
स . नं . २०५ / १अ मधील ३. १३ हे . आर क्षेत्र याप्रमाणे एकूण १०. ७१ हे . आर इतके क्षेत्र पुढील अटींवर ना -विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . ” 

अट क्र . १ : फेरबदलाखालील क्षेत्राचा अभिन्यास करतांना त्यामध्ये अनिवार्य १० % खुल्या जागे व्यतिरिक्त १० % सुविधा क्षेत्र सोडण्यात यावे . सदर 
क्षेत्र त्याच प्रयोजनार्थ जमीन मालक /विकासक यांना विकसित करावे लागेल . 


अट क्र . २ : फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक /विकासकाची राहील . 


अट क्र . ३ : अशा प्रकारच्या विभाग बदलामध्ये भविष्यात अधिमूल्य आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यास वा इतर काही धोरणात्मक निर्णय 
झाल्यास प्रस्तुत प्रकरणातील जमीन मालकांना असा निर्णय बंधनकारक राहील . 


अट क्र . ४ : फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा विकास 
व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका, अमरावती यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे . 


अ 


अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यानंतर 


एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


लकिन 


सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे ८० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


सुमारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


- 


एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


तसेच जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांनी विहीत केल्यानुसार सर्व मूलभूत 
सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 


वरील बाबतीत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . " 


उक्त फेरबदल दर्शविणा - या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांच्या कार्यालयांत , कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येईल . 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra . gov. in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १३६ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai -400 032 , Dated the 3rd September, 2015 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 2807- 887 -CR- 213- 2007 - UD - 30 - 2015 

Whereas , the Revised Development Plan of Amravati City , Distt. Amravati has been sanctioned 
by the Government under section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) vide Notification No. TPS 2892 - 1180 
CR - 9092B -UD - 13 , Dated 4th December, 1992 and has come into force with effect from the 25th February , 
1993 (hereinafter referred to as “ the said Development plan ”) ; 

___ And whereas , in the said Development Plan, the land of Mouje Shegaon, Survey No . 49 / 1 
admeasuring 0 . 34 Ha., and the land of Mouje Rahatgaon Survey No . 203 / 1 admeasuring 0 .81 Ha. , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १० -१६, २०१५ / भाद्रपद १९-२५, शके १९३७ 


Survey No. 203 / 2 admeasuring 1.43 Ha., Survey No. 204 / 2A admeasuring 1 .44 Ha., Survey No . 204 / 2B 
(Part) admeasuring 0 . 32 Ha., Survey No . 205 / 1 admeasuring 3 . 24 Ha . and Survey No . 205 / 1A 
admeasuring 3 . 13 Ha . amounting total area of 10 .71 Ha. (hereinafter referred to as “ the said land ”) is 
shown in Agricultural Zone. 

And whereas, the Amravati Municipal Corporation , after following all the legal formalities 
stipulated under Section 37 ( 1) of the said Act , has submitted to the Government for its sanction , a 
proposal for modification to the said Development Plan so as to change the allocation of the said land 
from No Development Zone to Residential Zone (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ” ); 

And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be 
sanctioned with certain conditions. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed Modification in the said 
Development Plan on certain conditions and for that purpose amends the above said Notification dated 
4th December , 1992 as follows. 

“ In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Decvelopment 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


“ In the Revised Development Plan of Amravati City , the allocation of the land of Mouje Shegaon , 
bearing Survey No . 49 / 1 admeasuring 0 .34 Ha. , and the land of Mouje Rahatgaon bearing Survey 
No . 203 / 1 admeasuring 0 .81 Ha., Survey No . 203 / 2 admeasuring 1.43 Ha., Survey No. 204 / 2A admea 
suring 1 .44 Ha., Survey No. 204 / 2B (Part) admeasuring 0 . 32 Ha., Survey No . 205 / 1 admeasuring 3 .24 Ha . 
and Survey No . 205 / 1A admeasuring 3 . 13 Ha. amounting total area of 10 .71 Ha . is changed from 
No -Development Zone to Residential Zone, subject to the following conditions. 

Condition No. 1 : While preparing lay -out in respect of the said land under modification , in addition 
to the compulsory 10 % open space , 10 % space shall be kept for public amenties . 

Condition No. 2 : It shall be the responsibility of the land Owner / Developer to provide basic amenties 
in respect of the land under modification . 

Condition No . 3 : Any Policy of State Government in respect of change of zone regarding payment of 
premium or any other Policy decision , shall be binding on Land Owner / Developer . 

Condition No . 4 : If the said land under modification is proposed to be developed by way of plotted 
lay - out, then sale of plots shall be monitored by the Commissioner , Amravati Municipal Corporation in 
relation to development of civic amenities as per the stages given below . 


After final approval of lay -out 


- 


sale of 25 % of total plots shall be permissible 


- 


sale of 50 % of total plots shall be permissible 


After completion of 40 % of Civic 
Amenities . 


After completion of 60 % of Civic 
Amenities. 


- 


sale of 75 % of total plots shall be permissible 


After completion of 80 % of Civic 
Amenities . 


- 


sale of 90 % of total plots shall be permissible 


- 


sale of 100 % of total plots shall be permissible 


After completion of 100 % of Civic 
Amenities . 


If Group Housing Scheme is proposed in the lay -out, then the occupancy certificate shall not be 
given unless civic amenities specified by the Commissioner , Amravati Municipal Corporation are fully 
developed . 

In case of non - compliance , Lay -out Approval and non -Agricutural permisson shall be liable to be 
cancelled .” 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १०-१६ , २०१५ / भाद्रपद १९-२५ , शके १९३७ 


A copy of the part plan showing the aforsaid sanctioned modification shall be available in the office 
of the Commissioner , Amravati Municipal Corporation , Amravati , during office hours on all working 
days for inspection of public for a period of one month . 
This Notification shall also be published on the Government webside www .maharashtra . gov . in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL, 


Under Secretary . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १३७. 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक ४ सप्टेंबर , २०१५ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम ,१९६६ . 

क्रमांक टिपीएस -२८१५ -१४६-प्र.क्र . ६६ - २०१५- नवि - ३० .--- - 

ज्याअर्थी, अमरावती शहराची सुधारीत विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा , ३७ वा ) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस - २८९१-११८० -प्र .क्र .९०-९२- बी -नवि-१३ , 
दिनांक ४ डिसेंबर , १९९२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी, १९९३ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधिले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये मौजे रहाटगाव , स .नं . २१४/ ५ मधील क्षेत्र २. २८ हे . आर ( यापुढे ज्यास “ उक्त जमीन ” असे संबोधले 
आहे ) कृषी विभागात समाविष्ट आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरुन उक्त विकास योजनेतील 
उक्त जमीन ना -विकास क्षेत्रातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) 
शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 


___ आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त जमीन 
मौ . रहाटगाव , स . नं . २१४ / ५ मधील क्षेत्र २.२८ हे . आर क्षेत्राबाबत प्रस्तावित फेरबदल काही अटींवर मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट -कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन काही अटींवर मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ४ डिसेंबर , १९९२ ची अधिसूचना सुधारीत 
करण्यात येत आहे ; 


विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 


“ सुधारीत विकास योजना अमरावती मधील मौजे रहाटगाव स . न . २१४/ ५ मधील क्षेत्र २.२८ हे . आर भाग नकाशामध्ये दर्शविलेले क्षेत्र पुढील अटींवर 
ना -विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . ” 


अट क्र . १ : फेरबदलाखालील क्षेत्राचा अभिन्यास करतांना त्यामध्ये अनिवार्य १० % खुल्या जागे व्यतिरिक्त १० % सुविधा क्षेत्र सोडण्यात यावे. सदर 
क्षेत्र त्याच प्रयोजनार्थ जमीन मालक / विकासक यांना विकसित करावे लागेल . 


अट क्र . २ : फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक /विकासकाची राहील . 


अट क्र . ३ : उक्त जागेवरील १५ .० मी . रुंद पोचरस्ता उपलब्ध करून देणे विकासक / जमीन मालकांस बंधनकारक राहील . 

अट क्र . ४ : अशा प्रकारच्या विभाग बदलामध्ये भविष्यात अधिमूल्य आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यास वा इतर काही धोरणात्मक निर्णय 
झाल्यास प्रस्तुत प्रकरणातील जमीन मालकांना असा निर्णय बंधनकारक राहील . 


अट क्र . ५ : फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा विकास 
व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १० - १६ , २०१५ / भाद्रपद १९- २५ , शके १९३७ 


एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


अ अभिन्यास अंतिमतः मंजुर झाल्यानंतर 

सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
- सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
ड सुमारे ८०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
इ सुमारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


तसेच जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी विहीत केल्यानुसार सर्व मूलभूत 
सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 


वरील बाबतीत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . ” 


उक्त जागेवरील १५.० मी . रुंद पोचरस्ता उपलब्ध करून देणे विकासक/ जमीन मालकांस बंधनकारक राहील . 


उक्त फेरबदल दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका, अमरावती यांच्या कार्यालयांत , कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येईल . 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov. in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १३८ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai -400 032 , Dated the 4th September , 2015 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS - 2815 -142 -CR- 66 - 2015 - UD - 30 . 


Whereas , the Revised Development Plan of Amravati City , Distt. Amravati has been sanctioned by 
the Government under section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) vide Notification No . TPS 2892 - 1180 - CR 
90 - 92B- UD- 13 , Dated 4th December , 1992 and has come into force with effect fromthe 25th February , 
1993 ( hereinafter referred to as “the said Development plan") ; 


And whereas , in the said Development Plan , the land admeasuring 2 . 28 Ha . of Mouje Rahatgaon , 
Tq . and distt . Amravati, bearing Survey No . 214/ 5 included in “ No Development Zone "; 

And whereas , the Amravati Municipal Corporation , after following all the legal formalities 
stipulated under Section 37 ( 1) of the said Act , has submitted to the Government for its sanction , a 
proposal for modification of the said Development Plan so as to change the allocation of the said land 
from No- Development Zone to Residential Zone (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ”); 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be 
sanctioned from the land admeasuring 2 .28 Ha. ofMouje Rahatgaon bearing Survey No. 214 / 5 the said 
lands with certain conditions. 

___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2) of Section 37 of 
the said Act, the Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed Modification in the said 
Development Plan on certain conditions and for that purpose amends the above said Notification dated 
4th December, 1992 as follows. 
अ - एक - अ- २ ( १६२९ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १०-१६, २०१५ / भाद्रपद १९-२५ , शके १९३७ 


" In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Decvelopment 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


“ In the Revised Development Plan of Amravati City , the allocation of the land admeasuring 2 .28 Ha. 
bearing Survey No . 214 / 5 Mouje Rahatgaon , Tq . and distt. Amravati is changed from No -Development 
Zone to Residential Zone, subject to the following conditions. 

Condition No. 1 : While preparing lay - out in respect of the said land under modification , apart from 
the compulsory 10 % open space , 10 % space shall be kept for public amenties . The land Owner / Devel 
oper should develop the land for the same amenities. 

Condition No . 2 : It shall be the responsibility of the land Owner /Developer to provide basic amenties 
in respect of the land under modification . 

Condition No. 3 : If the said land under modification is proposed to be developed by way of plotted 
lay -out, then sale of plots shall be monitored by the Commissioner, Amravati Municipal Corporation , in 
relation to development of civic amenities as per the stages given below . 

Condition No. 4 : If it is decided by the Govt. in future to apply premium on the zone change like this , 
it shall be compulsory for Land Owner / Developer to pay premium for this land . 

Condition No. 5 : The 15 .00 Mt. wide road shall be developed by the Land Owner / Developer. 


sale of 25 % of total plots shall be permissible 


After final approval of lay -out 
After completion of 40 % of Civic 
Amenities . 


- 


sale of 50 % of total plots shall be permissible 


- 


sale of 75 % of total plots shall be permissible 


After completion of 60 % of Civic 
Amenities. 


- 


sale of 90 % of total plots shall be permissible 


After completion of 80 % of Civic 
Amenities . 


After completion of 100 % of Civic 
Amenities . 


- 


sale of 100 % of total plots shall be permissible 


If Group Housing Scheme is proposed in the lay -out, then the occupancy certificate shall not be 
given unless civic amenities specified by the Commissioner, Amravati Municipal Corporation are fully 
developed . 

In case of Non - compliance , Lay - out Approval and Non - Agricutural permisson shall be liable to be 
cancelled .” 


The 15 . 00 Mt. wide road shall be developed by the Land Owner /Developer . 

A copy of the part plan showing the aforsaid sanctioned modification shall be available in the office 
of the Commissioner , Amravati Municipal Corporation , Amravati, during office hours on all working 
days for inspection of public for a period of one month . 

This Notification shall also be published on the Government webside www .maharashtra .gov .in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


M . M . PATIL , 
Under Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १० - १६ , २०१५ / भाद्रपद १९- २५ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १३९ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१५ 


क्रमांक टिपीएस- २६१४- १४८ -प्र.क्र . १८१- २०१४-नवि - ३० -२०१५ . 


ज्याअर्थी, बुलडाणा शहराची सुधारीत विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा . ३७ वा ) व ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) च्या कलम ३१ ( १) नुसार संचालक , नगर रचना, पुणे यांची अधिसूचना क्र . वियो बुलडाणा ( सु)-टिपीव्ही ५- ८४८६ , 
दिनांक ३ -११- १९९० अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक १-१- १९९१ पासून अंमलात आली आहे . (यापुढे ज्यास “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले 
आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौ . बुलडाणा, ता . जि . बुलडाणा , सर्व्हे नं . ४४/ २, ४४/ ३ व ४४/ ५ 
( भाग ) च्या १. ५६ हेक्टर क्षेत्रावर ( यापुढे ज्यास “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) “ आ .क्र . १६- माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” या आरक्षणाचा भाग 
( यापुढे उक्त आरक्षण असे संबोधिले आहे .) प्रस्तावित आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा नगर परिषदेने ( यापुढे “ उक्त नगर परिषद ” असे संबोधिले आहे ) उक्त जागा विकास योजना अंमलात आल्याच्या 
दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( १) नुसार, नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त नगर परिषदेवर दिनांक 
९- ११ - २००९ रोजी नोटीस बजावून उक्त जागा उक्त नगर परिषदेने विहीत कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ; 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २ ) अन्वये नोटीस बजावल्यानंतरही उक्त नगर परिषदेने बारा महिन्यांच्या कालावधीत 
उक्त जागा संपादन केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ ( २ ) नुसार उक्त “ आ . क्र . १६- माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” चा भाग उक्त जागेपुरते व्यपगत 
झालेबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे ; 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन बुलडाणा शहराच्या सुधारीत विकास योजनेतून “ आ .क्र . १६ 
माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” हे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करित आहे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील 
लगतच्या अनुज्ञेय भू-वापराप्रमाणे जमिनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल. 


प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , बुलडाणा नगर परिषद , बुलडाणा यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंन्त ठेवण्यात आली आहे. 


परिशिष्ट 


सर्वे नं ./ गट नं . 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेमधील आरक्षण 


अ . क्र . 
( १) 


मौजे , तालुका व जिल्हा 

(२) 


( ४ ) 


हे . आर 
१.५६ ( भाग) 


बुलडाणा 


सर्व्हे नं . ४४/ २ , ४४/ ३ 

व ४४/ ५ ( भाग ) 


“ आ . क्र . १६- माध्यमिक 
शाळा व खेळाचे मैदान " 

भागशः 


सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १०-१६, २०१५ / भाद्रपद १९-२५ , शके १९३७ 


HTI 9 - 31 ( 37. f . q .), . ST . PI., 37. 8 . 980 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai-400 032 , Dated the 24th August, 2015 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No . TPS - 2614 - 148 - CR - 181- 14 -UD - 30 - 2015 . 


Whereas , the Director of Town Planning vide Notification No . DP Buldhana (R ) TPV 5 / 8486 , dated 
3 - 11 - 1990 has approved the Revised Development Plan of Buldhana Town in Buldhana District (herein 
after referred to as “ the said Development Plan ”) under Section 31 of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act. 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”) and the same 
has come into force with effect from 1 - 11 - 1991 ; 

And whereas , in the said Development Plan , the land admeasuring 1. 56 Hectare ofmouze Buldhana , 
survey No. 44 / 2 , 44 / 3 and 44 / 5 (part), more particularly described in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said land ”) is reserved for “ Site No. 16 -High School and Play Ground” . 

And whereas , the said land has not been acquired by Buldhana Municipal Council (hereinafter 
referred to as “ the said Council" ) within ten years from the date on which a said Development Plan came 
into force ; 

And whereas , the owners of the said land have , issued a notice dated 9 - 11 - 2009 under sub - section 
( 1) of Section 127 of the said Act to the said Council , being the Planning Authority , informing that the 
said land has not been acquired by the said Council within the stipulated period ; 

And whereas , even after service of the said notice as aforesaid , the said land has not been acquired 
within a period of twelve months from the date of the service of said notice under sub - section (1) of 
Section 127 of the said Act, by the said Council ; 

And whereas , it is accordingly expedient to notify that parts of the reservation “ Site No. 16 - High 
School and Play Ground” to the extent of the said land have lapsed . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and ( 2 ) of Section 127 of the 
said Act and of all other powers enabling it in that behalf the Government of Maharashtra hereby noti 
fies that parts of the reservations " Site No. 16 High School and Play Ground ”, to the extent of the said 
land as specified in the said Development Plan , stand lapsed and the said land stands released and shall 
be available to the owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of 
adjacent land under the said Development Plan . 

A copy of the part plan showing the area on which the said reservation has lapsed vide this order is 
available in the office of the Chief Officer . Buldhana Municipal Council, during office hours on all 
working days for inspection of public for one month . 

SCHEDULE 


Sr. 


Mouja 
Tq., Distt. 


Survey No. / 
Gut No . 


No . 


Reservation of 
Development Plan 

(5 ) 


(2) 


Area of the 

Land 

(4 ) 
H . A . 
1 56 ( Part) 


( 3 ) 


Buldhana 
Buldhana 
Buldhana 


44 / 2 , 
44 / 3 and 
44 / 5 (part ) 


Part of “Site No.- 16 
High School and 

Play Ground" 


This order shall be available on the Govt. of Maharashtra website: www .maharashtra .gov.in . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL 
Under Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १० - १६ , २०१५ / भाद्रपद १९- २५, शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . १४१ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक नविशा- कक्ष-२ - २४९५ - २०१५. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ मधील कलम ७- क नुसार प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, मी , किरण कुरुंदकर , जिल्हाधिकारी, बुलडाणा या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , चिखली या नगर परिषदेच्या अध्यक्ष पदाची निवडणूक 
दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१५ रोजी घेण्यात आली असून सदर निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचीत दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . नगर परिषदेचे नाव निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 
(१) (२) 
१ चिखली 

शेटे सुहास रामकृष्ण 
बुलडाणा : 

किरण कुरुंदकर , 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५ . 

जिल्हाधिकारी, बुलडाणा . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १४२ . 


BY COLLECTOR 


No . NVS - Desk - 2 -2495 - 2015. 

As required under Rule 7 A of Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats (President 
Election ) (Amendment) Rules , 2009 I, Kiran Kurundkar, Collector, Buldana hereby publish the name of 
candidate who has been declared elected as President of the Municipal Council, Chikhali in the elec 
tion held on 31st August 2015 . 

SCHEDULE 
Name of Municipal Name of the Elected 
No . Council 

Candidate 

___ ( 3) 
Chikhali Shete Suhas Ramkrishna 
Buldana : 

KIRAN KURUNDKAR , 
Dated the 5th September 2015 . 

Collector, Buldana. 


Sr. 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १४३ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक नविशा - कक्ष- २ - २४९६- २०१५ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायत औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( ए ) पोट - कलम ४ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून, मी , किरण कुरुंदकर , जिल्हाधिकारी , बुलडाणा या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , चिखली या नगर परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक 
दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१५ रोजी घेण्यात आली असून सदर निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . नगर परिषदेचे नाव निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 

(३ ) 
१ चिखली 

झोरे श्रीराम सखाराम 
बुलडाणा : 

किरण कुरुंदकर , 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५. 

जिल्हाधिकारी, बुलडाणा . 
अ- एक- अ- ३ (१६२९). 


२ 


( २ ) 


० 


2 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १०-१६ , २०१५ / भाद्रपद १९-२५ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १४४ . 

BY COLLECTOR 
No . NVS- Desk- 2 - 2496- 2015 . 

As required under provision of sub - section 4 of Section 51 - A of Maharashtra Municipal Councils 
and Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , I, Kiran Kurundkar, Collector , Buldana 
hereby publish the name of candidate who has been declared elected as Vice - President of the Municipal 
Council , Chikhali in the election held on 31st August 2015 . 


SCHEDULE 


Name of Municipal 

Council 


Name of the Elected 

Candidate 


( 2) 


( 3) 
Zore Shriram Sakharam 


Chikhali 


Buldana : 
Dated the 5th September 2015 . 


KIRAN KURUNDKAR , 
Collector, Buldana . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १४५ . 


उपविभागीय अधिकारी, यांजकडून 


वाचले : ( १ ) मा . जिल्हाधिकारी , बुलडाणा यांचे आदेश दिनांक ७- ७- १९८९ 

( २) गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती, खामगांव यांचे पत्र जाक्र / पसखा / साप्रवि/स्विसहा/ ३८३२/ २०१५, दिनांक ३१ -८ - २०१५ व ठराव 

दिनांक २८ - ८ - २०१५. 


आदेश 


क्रमांक कावि -निर्वा.- कृउबासनि - ४९७- २०१५ . 

ज्याअर्थी, उक्त वाचले अन्वये गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती, खामगांव यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती , खामगांव येथेपंचायत समिती , 
खामगांव या प्राधिकारी संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून श्री . ज्ञानेश्वर रामभाऊ सुळोकार, पंचायत समिती सदस्य , खामगांव यांचे नाव संदर्भ क्र . ( २) चे ठरावानिशी 
या कार्यालयास सादर केले आहे ; 

त्याअर्थी, मी , बाबासाहेब वाघमोडे, उपविभागीय अधिकारी , खामगांव महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ), १९६३ चे कलम १४ ( ४ ) ( सी ) 
व १३ ( १) ( ड ) तसेच महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन नियम , १९६७ चे नियम ८३ मधील तरतुदीस अधिन राहून कृषी उत्पन्न बाजार समिती , खामगांव संचालक 
मंडळाचे प्रतिनिधी म्हणून श्री . ज्ञानेश्वर रामभाऊ सुळोकार , पंचायत समिती सदस्य , खामगांव यांचे नांव याद्वारे घोषित करीत आहे . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १४६ . 
वाचले : (१) मा . जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांचे आदेश दिनांक ७-७-१९८९ 

( २ ) मुख्याधिकारी , नगर परिषद , खामगांव यांचे पत्र जाक्र / कावि/ साप्रवि/ ९९७/ २०१५ , दिनांक २७ -८ - २०१५ व ठराव दिनांक २१- ८ - २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक कावि -निर्वा.- कृउबासनि - ४९८ - २०१५. 


ज्याअर्थी, “ उक्त वाचले अन्वये मुख्याधिकारी, नगर परिषद , खामगांव यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खामगांव येथे नगर परिषद , खामगांव या 
प्राधिकारी संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून श्री . संतोष दादाराव देशमुख, नगर परिषद सदस्य , खामगांव यांचे नाव संदर्भ क्र . ( २ ) चे ठरावानिशी या कार्यालयास 
सादर केले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १० -१६ , २०१५ / भाद्रपद १९- २५ , शके १९३७ 


११ 


त्याअर्थी, मी , बाबासाहेब वाघमोडे, उपविभागीय अधिकारी , खामगांव महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ), १९६३ चे कलम १४ ( ४) ( सी ) 
व १३ (१ ) ( इ) तसेच महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन नियम , १९६७ चे नियम ८३ मधील तरतुदीस अधिन राहून कृषी उत्पन्न बाजार समिती , खामगांव संचालक 
मंडळाचे प्रतिनिधी म्हणून श्री . संतोष दादाराव देशमुख , नगर परिषद सदस्य , खामगांव यांचे नांव याद्वारे घोषित करीत आहे . 


खामगांव : 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१५ . 


बाबासाहेब वाघमोडे , 
उपविभागीय अधिकारी, खामगांव . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १४७. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


वाचा :- क्रमांक निनिअ-कृउबासरि- नि . नि . अ- २०१५, दि . ३१ ऑगस्ट २०१५ . 


क्रमांक विनियम - कृउबास -निवडणूक - अधिसूचना- ५६९८ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , मानोरा तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मानोरा यांनी कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती , मानोराच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर केला आहे आणि तसे त्यांनी वाचा मधील पत्रानुसार या कार्यालयास दिनांक 
३१- ८ - २०१५ रोजी कळविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मानोरा या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीमध्ये कृषि 
उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चेनियम ५६ नुसार ९ मतदार संघामध्ये दिनांक ३०- ८ - २०१५ रोजी प्रत्यक्ष मतदान घेण्यात आले व 
दिनांक ३१- ८- २०१५ रोजी मतमोजणी होवून नियम ७६ चे नमुना १४ नुसार निकाल घोषित करण्यात आला आहे . निवडणूक होवून १८ संचालक निवडून 
आल्याचे घोषित केले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( क ) व त्याखालील नियम , १९६७ चे नियम ८३ नुसार 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मानोरा या बाजार समितीच्या ऑगस्ट २०१५ मध्ये झालेल्या संचालक मंडळासाठीच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या/ नवनिर्वाचित 
सदस्यांची एकूण यादी सोबतच्या नमुना क्र . ११ ( सी ) मध्ये जाहीर करण्यात येत आहे . 


नमुना ११ सी 


(नियम ८३ पहा ) 
निवडणुकीचेनिकालपत्र 


अ . क्र . 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मानोरा , ता . मानोरा , जि . वाशिम ची निवडणूक 
निवडून आलेल्या सभासदांचे नाव निवडून आलेल्या सभासदांचा पूर्ण पत्ता ज्या मतदार संघातून निवडून आले 

आहेत तो मतदार संघ 


C 


( २ ) 


__ (४ ) 


मु . पो . मानोरा , ता . मानोरा , जि . वाशिम 


न् 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


डॉ . संजय चंदनसा रोठे 
राजेश मोतीराम नेमाने 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


मु . हळदा , पो . साखरडोह , ता . मानोरा , 
जि . वाशिम 
मु . आमदरी, पो . पाळोदी, ता . मानोरा , 
जि . वाशिम 


गोविंद गोवर्धन चव्हाण 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


विलास खुशालराव चौधरी 


मु . पो . तोरनाळा , ता . मानोरा, जि . वाशिम 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


० 


सुदाम रामधन चव्हाण 


मु . रूद्राळा, पो . दापुरा , ता . मानोरा , जि . वाशिम 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


द्वारकादास नामदेव राठोड 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


ज 


मु . पो . आसोला खु ., ता . मानोरा, जि . वाशिम 
मु . पो . धानोरा बु ., ता . मानोरा जि . वाशिम 


हरसिंग प्रताप चव्हाण 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


० 


श्रीमती शांताबाई बाबुसिंग पवार 


सेवा सहकारी संस्था महिला राखीव 


. 


मु . उमरी खु ., पो . उमरी बु ., ता . मानोरा , 
जि . वाशिम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १०-१६ , २०१५ / भाद्रपद १९-२५ , शके १९३७ 


निवडणुकीचे निकालपत्र — चालू 


( २) 


( ३ ) 


मु . सेवादासनगर , पो . वरोली, ता . मानोरा 


मु . पो . साखरडोह , ता . मानोरा , जि . वाशिम 


सौ . विद्याबाई मोहन राठोड 
राजू विष्णूजी पाटील 
रामराव नारायण राठोड 
भारत रमेश आडे 


सेवा सहकारी संस्था महिला राखीव 
सेवा सहकारी संस्था इतर मागासवर्ग 
सेवा सह. संस्था भटक्या/ विमुक्त जाती/ जमाती 
ग्राम पंचायत सर्वसाधारण 


मु . माहुली , पो . भुली , ता . मानोरा , जि . वाशिम 


तुषार अरविंद इंगोले 


ग्राम पंचायत सर्वसाधारण 


मु . गादेगाव , पो . धानोरा, ता . मानोरा , 
जि . वाशिम 
मु . कारपा , पो .गिरोली , ता . मानोरा , 
जि . वाशिम 
मु . पो . दापुरा , ता . मानोरा , जि . वाशिम 
मु . वटफळ, पो . मेंद्रा , ता . मानोरा , 
जि . वाशिम 


सुनिल हरिभाउ राठोड 
संतोष प्रल्हाद पांडे 


ग्रामपंचायत आर्थिक दुर्बल घटक 
ग्राम पंचायत अनु . जाती/ अनु . जमाती 


विजयकांत धनराजजी राठी 


मु . पो . मानोरा, ता . मानोरा, जि . वाशिम 
मु . पो . मानोरा , ता . मानोरा , जि . वाशिम 
मु . चिस्ताळा, पो . ता . मानोरा , जि . वाशिम 


व्यापारी- अडते मतदार संघ 
व्यापारी - अडते मतदार संघ 


राजकुमार बिहारीलाल राठी 
प्रभाकर शामराव चिस्तळकर 


हमाल- मापारी मतदार संघ 


भाग १ - अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १४८ . 

वाचा :- क्रमांक निनिअ-कृउबासरि - नि . नि . अ- २०१५, दि . २८ -०८ - २०१५ . 
क्रमांक विनियम - कृउबास -निवडणूक - अधिसूचना - ५७०५ -२०१५. 

ज्याअर्थी, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , रिसोड तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती , रिसोड यांनी कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती, रिसोडच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर केला आहे आणि तसे त्यांनी वाचा मधील पत्रानुसार या कार्यालयास दिनांक 
२८ - ८ - २०१५ रोजी कळविले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , रिसोड या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीमध्ये कृषि 
उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) नियम , १९६७ चे नियम ५६ नुसार ९ मतदार संघामध्ये दिनांक २३- ८ - २०१५ रोजी प्रत्यक्ष मतदान घेण्यात आले व 
दिनांक २४ - ८ - २०१५ रोजी मतमोजणी होवून नियम ७६ चे नमुना १४ नुसार निकाल घोषित करण्यात आला आहे . निवडणूक होवून १८ संचालक निवडून 
आल्याचे घोषित केले आहे . 


त्याअर्थी, आता, कृषि उत्पन्न खरेदी- विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( क ) व त्याखालील नियम , १९६७ चे नियम ८३ नुसार 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, रिसोड या बाजार समितीच्या ऑगस्ट २०१५ मध्ये झालेल्या संचालक मंडळासाठीच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या/ नवनिर्वाचित 
सदस्यांची एकूण यादी सोबतच्या नमुना क्र . ११ ( सी ) मध्ये जाहीर करण्यात येत आहे . 


नमुना ११ सी 


(नियम ८३ पहा ) 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, रिसोड , ता . रिसोड, जि . वाशिम वर निवडून आलेल्या सभासदांची नावे 
निवडून आलेल्या सभासदांचे नाव निवडून आलेल्या सभासदांचा पूर्ण पत्ता ज्या मतदार संघातून निवडून आले 

आहेत तो मतदार संघ 


अ . क्र . 


( २) 


( ३ ) 


पाचरणे गजानन रामकिसन 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


मु . आसोला, पो . मोप , ता . रिसोड , 
जि . वाशिम 


गाडे विजय हिंमतराव 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


मु . लोणी खु ., पो . लोणी , ता . रिसोड , 
जि . वाशिम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १० - १६ , २०१५ / भाद्रपद १९- २५ , शके १९३७ 


१३ 


(२ ) 
आरू विठ्ठलराव अमृता 
साबळे प्रभाकर भानुदास 
वानखेडे तेजराव जनार्दन 


निवडणुकीचेनिकालपत्र – चालू 

( ३) 
मु . पो . रिठद , ता . रिसोड , जि . वाशिम 
मु . पो . गोभनी , ता . रिसोड , जि . वाशिम 
मु . कुकसा , पो . अचळ , ता . रिसोड , 
जि . वाशिम 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


देशमुख चंद्रशेखर काशीराव 


मु . पो . मोठेगांव , ता . रिसोड , जि . वाशिम 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


बोरकर भगवान गणपत 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


मु . पो . रिठद , ता . रिसोड , जि . वाशिम 
मु . आसोला, पो . मोप, ता . रिसोड, जि . वाशिम 


पाचरणे पुष्पाबाई पंडीतराव 


सेवा सहकारी संस्था महिला राखीव 


मुटकुळे गोदावरी रामकिसन 


सेवा सहकारी संस्था महिला राखीव 


मु . मोरगव्हाण , पो . भरजहाँगीर , ता . रिसोड , 
जि . वाशिम 


सेवा सहकारी संस्था इतर मागासवर्ग 


जगताप ( देशमुख) धिरज 
वामनराव 


मु . करडा , पो . मोठेगांव, ता . रिसोड , 
जि . वाशिम 


११ 


जायभाये कुंडलिक गणपत 


सेवा सह . संस्था भटक्या/विमुक्त जाती / जमाती 


मु . बोरखेडी, पो . मोप , ता . रिसोड , 
जि . वाशिम 


बोडखे गजानन जनार्धन 


ग्राम पंचायत सर्वसाधारण 


मु . धोडप् बु., पो . लेहणी , ता . रिसोड , 
जि . वाशिम 


मापारी घनशाम भिमराव 


ग्राम पंचायत सर्वसाधारण 


मु . मोहोजा इंगोले , पो . सवड , ता . रिसोड , 
जि . वाशिम 


खरात कांता विलास 


ग्रामपंचायत अनु . जाती / अनु . जमाती 


मु . पेनबेरी, पो . गोवर्धन , ता . रिसोड , 
जि . वाशिम 


भुतेकर सुमन माधवराव 


ग्राम पंचायत आर्थिक दुर्बल घटक 


मु . देगांव , पो . लिंगाकोतवाल , ता . रिसोड , 
जि . वाशिम 


मु . पो . ता . रिसोड , जि . वाशिम 


व्यापारी- अडते मतदार संघ 


तोष्णीवाल पुरूषोत्तम पुंजूलाल 
काबरा गोपाल राधाकिसन 


मु . पो . ता . रिसोड , जि . वाशिम 


व्यापारी - अडते मतदार संघ 


केदारे सुभाष नारायण 


मु . पो . ता . रिसोड , जि . वाशिम 


हमाल- मापारी मतदार संघ 


वाशिम : 
दिनांक २ सप्टेंबर , २०१५ . 


डी . आर . खाडे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वाशिम . 


अ- एक - अ- ४ (१६२९ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


